महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.११४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळीलळ ३२०/१६० पोलीस 
निवासस्थाने, नवीन पोलीस वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, 
येथील इमारत क्र. सी-४/१, सी-४/२, सी-४/३, सी-५/१, सी-५/२ व सी- 
५/३ या सहा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१२)/शा.४६/१८, दिनांक २६.०२.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने ३२०/१६० पोलीस निवासस्थाने, 
नवीन पोळीस वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील इमारत क्र. सी-४/१, 
सी-४/२, सी-४/३, सी-५/१, सी-५/२ व सी-५/३ या सहा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामांसाठी उप अभियंता, बांधकाम उपविभाग क्र.१, वरळी, यांनी सन २०१४-१५ 
च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१३,८४,२२,०६४/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले 
आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, यांनी 
सांक्षाकित केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (Y 


| M.O.W. to Police Building No. C-4/1 at Sir रु.२,४५,२१,१२१/- 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
Jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and providing pre- 
coated G.I. sheet.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.११४/पोल-७ 


(9 


कामाचे नाव 
(2) 


खर्चाचे अंदाज 
(3) 


2. 


M.O.W. to Police Building No. C-4/2 at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
Jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and providing pre- 
coated G.I. sheet.” 


रु.२,४५,२१,१२१/- 


M.O.W. to Police Building No. €-4/3 at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
Jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and_ providing 
precoated G.I. sheet.” 


रु.२,४५,२१,१२१/- 


M.O.W. to Police Building No. €-5// at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
Jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and_ providing 
precoated G.I. sheet.” 


रु.२,४५,२१,१२१/- 


M.O.W. to Police Building No. C-3/2 at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and _ renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and_ providing 
precoated G.I. sheet.” 


रु.२,४५,२१,१२१/- 


M.O.W. to Police Building No. C-5/3 at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli—structural repairs such as 
Jacketing to columns, micro-concreting to columns and 
beams, polymer morter to beams and slabs, etc., 
including strengthening of slab by providing I-beams 
as support and _ renovation of flooring, kitchen 
platform, w.c./ bath, doors/ windows, G.I./ C.I./SWG 
pipes, removing slab of top floor and_ providing 
precoated G.I. sheet.” 


रु.२,४५,२१,१२१/- 


एकूण 


रु.१४,७१,२६,७२६/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.११४/पोल-७ 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील ३२०/१६० पोलीस 
निवासस्थाने, नवीन पोळीस वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील इमारत 
क्र. सी-४/१, सी-४/२, सी-४/३, सी-५/१, सी-५/२ व सी-५/३ या सहा इमारतींच्या 
दुरुस्तीसाठी परिच्छेद ३ मधील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्यानुसार रु.१४,७१,२६,७२६/- 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह-आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(02) शहर WA, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९८/इमा-२, दिनांक 
२८.०२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०२२८१८००३८४९२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil 01 
१ 0 य बोर 
143b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 
GOpal 80056 ४०५७००५७०७ 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाम विशय 
FASE, यांनी GIRGCH “Abstract” व्याप्रतीसहा. 

कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक 
बांधकाय (AAT, HATHA, यांनी FING “Abstract” व्या प्रतीसहा. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


x 


AV 


an 


S 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


